प्रधानमंत्री आवास योजना (हरी) अंतर्गत केंद्रीय 
मान्यता व संनियंत्रण समितीने मंजूर केलेल्या 
प्रकल्पांतील पात्र लाभार्थ्यांना राज्य हिळ्यापोटी 
अनुज्ञेय असलेला प्रत्येकी रु. १ लक्ष प्रमाणे अनुदान 
महाराष्ट्र निवारा निधीतून वितरीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.१०/गृनिधो-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ मार्च, २०२१. 
संदर्भ :- 
१) शासन निर्णय क्रमांक : प्रययो-२०१८/प्र.क्र.५२/गृनिधो-२, दि.२१.०२.२०१८. 
२) शासन निर्णय क्रमांक : प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.१०/गृनिधो-२, दि.१५.०३.२०१८. 
३) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.१०/गृनिधो-२, दि.२५.०९.२०१९. 


शासन निर्णय :- 
संदर्भ क्र.३ येथील शासन शुध्दीपत्रक यान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 


२. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीने मंजूर केलेल्या प्रकल्पांतील पात्र 
लाभार्थ्यांना राज्य esate! अनुज्ञेय असलेले अनुदान रु.१ लक्ष प्रती लाभार्थी महाराष्ट्र निवारा निधीतून 
देण्यास संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयात नमूद 
केल्यानुसार राज्य RAGA अनुदानाची रक्‍कम संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांना शासन मान्यतेने अभियान 
संचालक यांच्या मार्फत वितरीत करण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०४१६२१२४७९०९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ee err 
AJ | T M A L H A R | DN: c=IN, o-Government Of Maharashtra, ou=HOUSING 

DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=597d3c4c02cladd961 19d79fc4b21063ef28986 


KAWADE clos 
(अजित कवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
२. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण 
भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-४०००५१. 
३. व्यवस्थापकीय संचालक, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित, ५ वा मजला, गृहनिर्माण भवन, 
वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.१०/गृनिधो-२ 


छ. 
& 2 
६. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, धारावी पुनर्वसन प्रकल्प, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-४०००५१. 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, शासकीय परिवहन सेवा इमारत, 
३रामजला, सर पोचखानवाला मार्ग, वरळी, मुंबई-४०००३०. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ, दालन क्र.३२, ३ रा मजला, साखर 
भवन, नरीमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१. 


. वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूवी, 


मुंबई-४०००५१. 
निवडनस्ती, गृनिधो-२ कार्यासन, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


